केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिश्याची आर्थिक तरतूद व 
निधी वितरणाकरीता नवीन लेखशिर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अमृत-२०२२/प्र.क्र.३९३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ :- 
१. अमृत २.० अभियानाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अमृत-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० या अभियानाच्या अंमलबजावणी करीता संदर्भ क्र.१ मधील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार संदर्भाकित क्र. २ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या अंमलबजावणी करीता राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्य 
अभियान संचालक, अमृत अभियान यांच्या स्तरावर योजना राबविण्याकरीता आवश्‍यक निधीची तरतूद 
करणे, या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी प्रकल्प तसेच प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाच्या 
प्रयोजनाकरीता व भौगोलिक माहिती प्रणाळीसाठी आर्थिक तरतूद करणे व केंद्र व राज्य हिश्याच्या 
अनुदानाच्या वितरणाकरीता शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत त्यानुषंगाने नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार खालीलप्रमाणे 
लेखाशिर्ष नव्याने उघडण्यास याव्दारे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एफ-०२ Demand No. F-02 

२२१७ नगर विकास २२१७ Urban Development 

८० सर्वसाधारण ८० General 

१९१ स्थानिक संस्था, महानगरपालिका, नगर १९१ Assistance to Local Bodies, 
विकास प्राधिकरण, शहर सुधार मंडळ ई. Corporations, Urban Development 
AT Welty Authorities, Town Improvement, 

Boards etc. 

(00) 

(00) (९२) केद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानासाठी (००) (९३) Assistance to Urban Local Bodies 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य under Centrally Soonsored AMRUT 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०२२/प्र.क्र.३९३/नवि-३३ 


(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) 
कायमचा संकेतांक २२१७ए८४२ 


२.० Scheme (Central Share) 
(Scheme) 
Cross Reference Code 229WAC82 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
भौगोलिक माहिती प्रणालीसाठी सहाय्य 
(केंद्र हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
कायमचा संकेतांक २२१७ए८७१ 


(००) (९४) केद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानासाठी (००) (९४) | Assistance to Urban Local Bodies 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य under Centrally Soonsored AMRUT 
(राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 2.0 Scheme (State Share) (Scheme) 
कायमचा संकेतांक २२१७ए८५१ Cross Reference Code 224%WAC449 

(00) (९५) | केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानासाठी (००) (९५) | Assistance to Urban Local Bodies 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना under Centrally Soonsored AMRUT 
प्रशासकीय, कार्यालयीन व इतर 2.0 Scheme for Administrative, 
खर्चाकरिता सहाय्य (केंद्र हिस्सा 100%) Office Expenses and Other 
(कार्यक्रम) Expenditure (Central Share १००%) 
कायमचा संकेतांक २२१७ए८६२ (Scheme) 

Cross Reference Code २२१७/५८६२ 
(00) (९६) केद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानासाठी (००) (९६) | Assistance to Urban Local Bodies 


under Centrally Soonsored AMRUT 
2.0 Scheme for Geographic 
Information System 

(Central Share 990%) (Scheme) 
Cross Reference Code २२१७/५८७१ 


०२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्र. १९/व्यय-३, दिनांक २० 


जानेवारी, 2023 रोजीच्या संदर्भाव्दारे मिळालेल्या मान्यतेनुसार तसेच महालेखापाल कार्यालय, मुंबई 
यांच्या सं:ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर-१७०/२०२२-२३/९५७, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 
२०२३ रोजीच्या अनौपचारीक संदर्भाव्दारे मिळलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त लेखाशिर्षातर्गत आर्थिक तरतूद करणे किंवा निधी वितरण करताना वित्त विभागाच्या सर्व 


प्रचलित अटी व शा्तींच्या आधारे करण्यात येईल. 


०३. सदर Wes निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०२२२१४३८५२६२२५ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wa: 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राज भवन मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by SHRIKANT C 
SHRIKANT ४ 

DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 

o=Mantralaya, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
(_ A N D G F email=shrikant.andge@nic.in, c=US 

Date: 2023.02.27 20:17:21 +05'30° 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


४. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०२२/प्र.क्र.३९३/नवि-३३ 


&. 
७, 
८. 


९ 


मा. मंत्री (उर्वरित सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१,मुंबई. 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 


१४.सह सचिव (अर्थसंकल्प), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


